सन 2022-23 या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी तरतूद 
(दत्तमत) (कार्यक्रमांतर्गत) 

मागणी क्रमांक व्ही-५, 

“६८६०-ग्राहकोपयोगी उद्योगासाठी कर्जे ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअं/प्रत्यर्पि-२२२२/(प्र.क्र.१३६/२०२२)/१७स 
दालन क्रमांक-६, तळ मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१५, मार्च २०२३ 


शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-५ 
“६८६०-ग्राहकोपयोगी उद्योगासाठी कर्जे ” या लेखाशीर्षाखाली कार्यक्रमांतर्गत रु.२००.०० लाख 
(अक्षरी रुपये दोन कोटी मात्र) (दत्तमत) एवढी तरतूद सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
२. सहसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ 
मध्ये प्रत्यार्पित केलेली रक्‍कम विशोष शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 
Re सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०४०६१४२६०२०१०२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SEEMA 8,840 (एप न 
JADHAV मा ore 
(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ BABAN JADHAV 


प्रति, 

१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. महालेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. मा. सचिव (वस्त्रोद्योग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

७. संचालक,वस्रोद्योग संचालनालय, नागपूर. 

८. उप सचिव/कार्यासन अधिकारी (टेक्स-३) सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

११. निवडनस्ती का.क्र.(१७स). 


a -९ 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअ/प्रत्याप-२२२२/(प्र.क्र.१३६/२०२२)/९७स दि.१५.३.२०२३ चे सहपत्र 


सन २०२२-९३या वर्षाच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यापित Aafia) रकमा दर्शविणारे विवरणपत्र 
मागणी क्रमांक- व्ही-५,६८६०-ग्राहफोपयोगी उद्योगासाठी कर्जे (बचत) (-) रक्‍कम असणा-या (कार्यक्रमांतर्गत) योजना 


(रुपये हजारात) 
सन २०२९-२०२३ चे (बचत) प्रर्त्याप बचतीनं शश 
अर्थसंकल्पिय अंदाज किंवा करावयाची रक्‍कम अंतिम अनुदान 
पूरक विनियोजन टर 

fae eR "७. ee कनस] 
६८६०-ग्राहकोपयोगी उद्योगासाठी कर्जे , रु. १४.०० लाख ब रु. ६०.८० लाख रकमेच्या २ प्रस्ताबांमा श्‌ 
१९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील ब इतर उपक्रमांना कर्जे, मुळ तरतूद २००००,०० -२०००० Le वित्त विभागाने मान्यता न दिल्यामुळे व उर्वरित रकमेचे ; 

(०२)(०४) (६८६० ००९३) प्रस्ताब प्राप्त न झाल्याने तरतूद सर्मापित. 
es 


